हंगाम २०१९-२०२० मधील किमान 
आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने 
केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी अनुषंगिक 
खर्चाचे दर निश्चित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व geet विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- सपस-२०१९/प्र.क्र.१३६/२४-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ ऑगस्ट, २०२० 


संदर्भ :-१) शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१९ बैठकीचे इतिवृत्त 
२) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णय. 
3) शासन आदेश, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- सपस-२०१९/प्र.क्र.१३६/२४-स, दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१९ 
४ प्रधान सचिव (पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णय, 
दिनांक ६/९/२०१९ 
५) सरव्यवस्थापक (नाफेड खरेदी), महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई 
यांचे क्रमांक नाफेड खरेदी/अनु.खर्च/२०२०-२१/२०५,दिनांक ७.८.२०२० चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
शासन आदेशा, दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१९ मधील प्रस्तावनेमध्ये नमुद सातव्या ओळीतील 
“नाफेडच्यावतीने ” ऐवजी “ नाफेड व भारतीय अन्न महामंडळ यांचेवतीने ” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२००८२४११३१३१८९०२ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sunanda M 
Ghadyale 


(सुनंदा मो. घडयाळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई. 

) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 
) व्यवस्थापक, नाफेड, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


व्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ, मुंबई 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कार्यकारी संचालक, दि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाएफपीसी, पुणे. 

१० सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (पणन संचालकांमार्फत) 
११) सर्व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत) 
१२) कार्यासन २४-स, निवडनस्ती. 


